And 


REARN 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 3rd March 2016 . 


SANJ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ९ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ - मार्च २ , २०१६ / फाल्गुन ६- १२ , शके १९३७ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ३०-०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - ८ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . | भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
नियम व आदेश . 

बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर १- ७ स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २४४ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 


ल्प 


क्रमांक जिकाभं - कार्या- पुनर्व- अका- कावि - १३२ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा ११ वा ) च्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील करचखेडा उपसा सिंचन 
योजना प्रकल्पास विभागीय आयुक्त , नागपूर यांचे कडून राजपत्र क्रमांक अका - पुनर्वसन - करचखेडा- कावि- ३७३ - २०१५ अन्वये ही अधिसूचना दिनांक 
२१ आक्टोंबर २०१५ रोजीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग एक मधील पान क्रमांक १ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


ना -एक- १ ( १७८४) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २५- मार्च २ , २०१६/ फाल्गुन ६- १२ , शके १९३७ 


___ म्हणून , त्याअर्थी, आता, याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १३, (१) अन्वये भंडारा जिल्ह्याचे बाबतीत पुढील प्रमाणे नोटिस देण्यात येत 
आहे : 


( अ ) करचखेडा उपसा सिंचन योजना भंडारा जिल्ह्यातील तालुका भंडारा येथील प्रकल्पांतर्गत क्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे अनुक्रमांक , 
गावाचे नाव व तेथील प्रकल्पास बाधा पोहचण्याची संभावना असलेले क्षेत्रफळ हे. आर ३.४२ मध्ये नमूद केलेले आहे . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


तालुक्याचेनाव 


जिल्ह्याचे नाव 


क्षेत्र 


(१) 


(२ ) 


( ३ ) 


( ५) 
हे . आर 


करचखेडा 


भंडारा 


भंडारा 


३ १३ 


नेरोडी 


भंडारा 


भंडारा 


० २९ 


एकूण . . 


३४२ 


( ब ) करचखेडा उपसा सिंचन योजना भंडारा जिल्ह्यातील तालुका भंडारा येथील प्रकल्पांतर्गत गावांतील शेतजमीन लाभक्षेत्रात येत असलेल्या 
क्षेत्राची व्याप्ती, अनुक्रमांक गावाचे नाव येथील लाभक्षेत्राचे क्षेत्रफळ हे . आर ४६७१ . २८ मध्ये नमूद केलेले आहे: 

अ .क्र . गावाचेनाव तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचेनाव क्षेत्र 
( १) ( २) (३) 


हे . आर 


भंडारा 


भंडारा 


करचखेडा 
नेरोडी 
बेरोडी 


३२० १२ 
१६२ ७८ 


भंडारा 


भंडारा 


भंडारा 


भंडारा 


११० ७३ 


भंडारा 


११८३ ५१ 


भंडारा 
भंडारा 


२३९ ३८ 


माटोरा 
सुरेवाडा 
सालेहेटी 
सितेपार 


भंडारा 
भंडारा 


भंडारा 


१०९ ११ 


भंडारा 


भंडारा 


७८ ५४ 


खमारी 


भंडारा 


भंडारा 


२७२ ६३ 


१८९ ५३ 


वाडीपार 
मंडणगाव 


भंडारा 
भंडारा 
भंडारा 
भंडारा 


भंडारा 
भंडारा 
भंडारा 


१७९ २३ 


बेलगाव 


१०२ ८९ 


चितापूर 


भंडारा 


७९ ७७ 


भंडारा 


भंडारा 


१५० ३७ 


भंडारा 


भंडारा 


७५ ५० 


भंडारा 


भंडारा 


मांडवी 
वडेगाव 
उसरागोंदी 
टेकेपार 
टेकेपार हमेशा 
डोडमाझरी 
वनग्राम डोडमाझरी 


१७६ ६० 
२१७ २६ 


भंडारा 


भंडारा 


भंडारा 
भंडारा 
भंडारा 


भंडारा 
भंडारा 


६ ८७ 
५९ ३१ 
२५ ८६ 
१९३ ०९ 


भंडारा 


पलाडी 


भंडारा 


भंडारा 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २५ - मार्च, २ २०१६ / फाल्गुन ६-१२ , शके १९३७ 
(१) (२) ( ३) (४) (५ ) 

हे . आर 
भंडारा 

भंडारा 

२३९ ३४ 
आमगाव भंडारा 

भंडारा २९१ २८ 
शिंगोरी भंडारा भंडारा 

४५ ७५ 
धारगाव भंडारा 

भंडारा 

१६१ ८३ 


दिघोरी 


एकूण 


४६७१ २८ 


( २) पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रकल्प बाधीत क्षेत्र व लाभक्षेत्र यांच्या क्षेत्रफळाविषयी नकाशासह भूमापन क्रमांक वार संपूर्ण तपशील व इतर 
तपशील या गोष्टी त्या - त्या नावाच्या चावड्यामध्ये आणून त्या - त्या गांवांच्या पंचायतीमध्ये तसेच उक्त गांवे त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराच्या अधिकार 
क्षेत्रामध्ये आहेत . त्या - त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराच्या कार्यालयामध्ये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निरीक्षणासाठी उपलबध आहेत . 

( ३) वरील खंड ( अ) व (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामधील जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणतेही आक्षेप किंवा 
कोणत्याही सूचना असल्यास त्या खालील स्वाक्षरी करत्याकडे ही नोटिस त्या - त्या गांवामध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये दवंडी पिटवून प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आंत किंवा हि नोटीस शासकीय राजपत्रामध्ये अथवा त्या गांवामध्ये किंवा प्रकल्पग्रस्त क्षेत्रामध्ये व लाभ क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध 
होणा- या मराठी भाषेच्या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या तारखेला गो जी नंतरची असेल त्या तारखेला पाठविता येईल . 


भंडाराः 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी, 

भंडारा . 


दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २४५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मशा कार्या-२- आस्था.टे .३- २०१६-सिआर-२१- १६० . 


महाराष्ट्र शासन राजकीय सेवा विभागाच्या दिनांक १६ जानेवारी, १९५८ च्या शासन निर्णय क्रमांक पी . १३- बी आणि दिनांक ६ ऑगस्ट , १९५८ 
च्या समक्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . दिपक म्हैसेकर , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर सन २०१६ या 
दिनदर्शीका वर्षाकरीता चंद्रपूर जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करीत आहे. 
अ .क्र . सणाचेनाव दिनांक 

दिवस स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५) 


सोमवार 


संपूर्ण 


अक्षय तृतीया 
रक्षाबंधन 


. . ९ मे, २०१६ 
. . १८ ऑगस्ट , २०१६ 
. . २९ ऑक्टोबर , २०१६ 


चंद्रपूर 


गुरुवार 
शनिवार 


नरक चतुर्दशी 


जिल्हा 


हा आदेश चंद्रपूर जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष (बँक) यांना लागू होणार नाही. 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ फेब्रुवारी , २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २५- मार्च २ , २०१६/ फाल्गुन ६- १२ , शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


सोमवार , जानेवारी १८ , २०१६/ पौष २८ , शके १९३७. 


भाग १ ( असा .) ( ना .वि . पु .), म . शा . रा ., अ .क्र . १. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ : - ( १ ) शासन निर्णय , सा . प्र . वि . क्र . विकाअ- २००७/ ४४० / प्र. क्र . १७४ / २००७/ ५ , दिनांक २५ - ७- २००७ . 


( २ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ- २००७ /प्र.क्र . ३८९ / ५, दिनांक १ -८ -२००८ . 


क्रमांक , एमएजी- कार्या-८ - टे- ३- सांले - १४ - २०१६ . 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १९ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्ष किंवा विद्यमान नगर परिषद कमेटी बरखास्त होणे , यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही 
मुदत संपताच किंवा ती त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे 
किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


( २) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेखिलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर 
उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे : — पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 

( तीन) ओळखपरेड : – संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 


101 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २५- मार्च, २ २०१६ / फाल्गुन ६- १२, शके १९३७ 


५ 


( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या 
नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 


( ५) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


(६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 
( २) 


पत्ता 
( ३ ) 


हरीभाऊ माणीकराव मोरे 


मधुकर नारायण कोवळे 


विजयालक्ष्मी अरविंद डोहे 


आनंदी रामसेवक मोरे 


शांताबाई निवृत्ती मोतेवाड 


कल्पना अरुण निमजे 


निलेश शंकरराव ताजणे 


अब्दुल हाफीज अब्दुल गनी 
चंद्रभागा विठ्ठल कोरवते 
शरद सुरेशराव जोगी 
सुरेखा विठ्ठल गोरे 
सचिन पांडुरंग भोयर 
विद्या शुध्दोधन कांबळे 
रेखाबाई बंडुभाऊ धोटे 
सागर सुरेशराव ठाकुरवार 
बेतावार अरुणा सतीश 


रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर. 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर. 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर. 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 
रा . गडचांदूर . 


पापया बलराज पोन्नमवार 


रामचंद्र विश्वनाथ उरकुडे 


सतिश गणपत उपलेंचवार 


चंद्रपूर : 
दिनांक ४ जानेवारी २०१६ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


ना -एक -२ ( १७८४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २५- मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६- १२ , शके १९३७ 


बुधवार , फेब्रुवारी २४, २०१६/ फाल्गुन ५ , शके १९३७ . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ :- ( १) शासन निर्णय सा . प्र . विक्र . विकाअ- २००७/ ४४० /प्र . क्र . १७४/ २००७/ ५, दिनांक २५- ७- २००७ . 

(२) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ- २००७/ प्र.क्र . ३८९/ ५ दिनांक १-८ - २००८ . 


क्रमांक एमएजी- कार्या-८ - टे - ३ - सांले१८३ - २०१६ . 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १९ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षकिंवा विद्यमान नगर परिषद कमेटी बरखास्त होणे , यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील , तसेच राज्यशासनास , विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत 
संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


(२ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

( एक ) साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर 
उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे :- पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पुर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 


( तीन ) ओळखपरेड :- संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 


( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून 
देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २५ - मार्च, २ २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९३७ 


७ 


ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध 
करून देण्यात यावी . 


( ४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची, शांतता प्रस्तापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला 
समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्त करावी . 


( ५) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामाबाबत 
कोणतेही मानधन वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैद्यता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


( २ ) 


२ 


शिल्पा समिर रांचलवार 
तुषार विकास शिंदे 
छाया रमेश कंचर्लावार 
गोपाल गिरीधर झाडे 
उषा सुरेश हिवरकर 
अब्दुल कदिर मोहम्मद युनुस शेख 
सिमा गजानन बुटके 
हेमलता राजेंद्र नन्नावरे 
भारती अमोल गोडे 
उमेश विश्वनाथ हिंगे 
सतीश प्रमोदराव जाधव 
श्रद्धा प्रदीप बडे 
कल्पना विठ्ठल इंदुरकर 
तुषार केशवराव काळे 
नितेश शांतारामजी कटारे 
जयश्री बाबा निवटे 


१० 


रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 

चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा. चिमुर 
रा . चिमुर 
रा. चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा . चिमुर 
रा. चिमुर 
रा . चिमुर 


१७ 


अरुण प्रभाकर दुधनकर 
संजय परसराम खाटीक 
विनोद गंगाधरराव ढाकुणकर 


१९ 


चंद्रपूर : 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


AN GEWEARLS MODERNOG PRESSMENTE. PRINES, NG SPARE 


